उपसंचालक, आरोग्य सेवा नागपूर मंडळ, 
नागपूर यांच्या अधिपत्याखालील जिल्हा स्त्री 
रुग्णालय, गडचिरोली येथील ६८ अस्थाई 
पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पदआ २०१८/ प्र.क्र.१३१/ आरोग्य -3 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते.रुग्णालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: ०७मे, २०१८. 


वाचा - 
१) शासन निर्णय , सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक- पदआ-२०१८/प्र.क्र.१३१/आरोग्य-३, 
दिनांक- ०४.०५.२०१८. 


शासन शुध्दीपत्रक: 


उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्रमांक- 3 येथे खालीलप्रमाणे लेखाशिर्ष 


नमूद करण्यात आले आहे. 


मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०१ - नागरी आरोग्य सेवा - विषम चिकित्सा 
११० - रुग्णालये व दवाखाने 
११०-२ - मुसफल क्षेत्रातील व दवाखाने 
(09)(09) - मुसफल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये (२२१० ०१४६) 


त्याऐवजी लेखाशिर्ष पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावे:- 
मागणी क्रमांक-आर-१ 


२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०१ - नागरीण आरोग्य सेवा - विषम चिकित्सा 
११० - ७ - पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना 
(०६)(०१) - मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालय (२२१० ०२२६) 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७५५/.॥8॥8॥959॥[॥9.9०५९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५०४१४२०५६८५१७ असा 


आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पदआ २०१८/ प्र.क्र.१३१/आरोग्य-३, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
र Digitally signed by Roshani 
Roshan | ५०५०५७, 
Kadam Patil, C = IN, 5 = 


D n e 5 h Maharashtra, O = 


Government Of 
Maharashtra, OU = Publi 
Kad am Lealtubeperient शं 
a Date: 2018.05.07 15:26:19 
Patil “0 
(रो.दि.कदम पाटील) 


अवर सचिव TERT ANIA 


FETA महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
आयुक्‍त, आरोग्यसेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
संचालक, आरोग्यसेवा, मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा(रुग्णालये - राज्यस्तर), मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा(अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 


. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर. 

. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, गडचिरोली. 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली. 

Q. 


वैद्यकीय अधिक्षक, जिल्हा स्त्री रुग्णालय, गडचिरोली. 


१०.वित्त विभाग,(व्यय-१३) मंत्रालय,मुंबई. 
११.कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/सेवा-५/अर्थसंकल्प,सा.आ.वि.मंत्रालय,मुंबई. 
१२.निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


